दिवाणी न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर) राहता, 
जिल्हा अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख 
आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीडीओ ०४१९/३३५/प्र.क्र.८८/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २ मे, २०१९. 


वाचा : १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:संकिर्ण ०७१६/५३२/प्र.क्र.८७/कार्यासन ११, 

दिनांक ५/१/२०१९ 

२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:संकिर्ण ०११९/प्र.क्र.१७/कार्यासन ११, 
दिनांक ८/३/२०१९ 

३. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:संकिर्ण ०७१६/५३२/प्र.क्र.८७/कार्यासन 
११, दिनांक २८/३/२०१९ 

४.दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, राहता, जि.अहमदनगर यांचे क्रमांक:०९/२०१९, 
दि.८/४/२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन 


करण्यास व त्याकरीता आव्यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयासाठी लाक्षणिक पुरवणी 
मागणीद्वारे विधानमंडळात मंजूर झालेला रु.१५,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
तसेच संदर्भ क्र.३ येथील अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय ३१/३/२०१९ पासून कार्यरत करण्यात 
आले आहे. दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), राहता, जि.अहमदनगर यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये 
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), राहता, जि.अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) या 
न्यायाळयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), राहता, जि.अहमदनगर यांना "कार्यालय प्रमुख 
आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय 
बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०४१९/३३५/प्र.क्र.८८/कार्यासन ११ 


२. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ मधील 
भाग - पहिला, उप विभाग एक, अ.क्र.३, नियम क्र.२ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम १५ (३) व १५६ अन्वये 
दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या "/////.॥9॥/9$॥[॥१.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०३१२१०३४५६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti 


Santosh Sampatti nevasie 


DN: CN = Santosh Sampatti Navagire, 


Navag ire C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = 
Law And Judiciary Department 
Date: 2019.05.03 12:17:06 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


Wd: 


१) प्रबंधक (निरीक्षणे- 9/2), उच्च न्यायालय, मुंबई. 


२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४) दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) राहता,जि.अहमदनगर. 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 


६) उप कोषागार अधिकारी,राहता,जि.अहमदनगर. 


७) कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५/,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


